“पोलीस उप अधीक्षक/ सहा. पोलीस 
आयुक्‍त (निःदास्त्र” या संवर्गातील 
अधिका-याच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्र. रापोसे-१७२२/प्र.क्र.१५०/पोल-१अ. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०० ०३२. 
दिनांक : २८ जुले, २०२२. 


शासन आदेश. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (सन १९५१ चा २२) याच्या कलम २२न(२) च्या खालील परंतुकान्वये 
प्रापत अधिकारांचा वापर करुन, श्री.कृष्णात पिंगळे यांची उप विभागीय पोलीस अधिकारी, इस्लामपूर, 
जिल्हा- सांगली, या पदावरुन, याद्वारे, बदली करण्यात येत आहे. त्यांच्या पदस्थापनेचे आदेशा स्वतंत्रपणे 
काढण्यात येतील. 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/ न्यायालय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व सुव्यवस्था, इत्यादी 
लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हा शासन आदेशा, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम याच्या कलम २२न मध्ये निर्दिष्ट सर्वोच्च सक्षम 
प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०७२८१३२२३५४२२९ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


tally signed by SWAPNIL GOPAL BORSE 


Dig 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, postalCode=4000: hts 
25.4 6९75 


)32, st=Maharashtra, 
085510787396९23611110087०96609७3001184493 


2735: R 
pseudonym=E1 5DEDFO11CBE07295FC54DEC7494CDD2EBE3FA9, 
G Pp A L B R E serialNumber=8538CD 1£408948F7D025537D5F6589BD8958D1B9532 
2E66D2CCSEDF89ADOD79E, cn=SWAPNIL GOPAL BORSE 
Date: 2022.07.28 13:26:54 +05'30' 


(स्वप्निल गोपाल बोरसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र, कोल्हापूर. 
) पोलीस अधीक्षक, सांगली. 
) उप विभागीय पोलीस अधिकारी, इस्लामपूर, जिल्हा- सांगली. 
४) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/ लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली. 
) श्री. कृष्णात पिंगळे (पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्या ITPA. 
) निवड फाईल, पोळ-१अ. 


